आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या 
शासकीय आश्रमशाळांना व वसतीगृहांना 
अन्नधान्य, कडधान्य, इतर किराणा माल तसेच 
गणवेश संच, शैक्षणिक साहित्य व इतर वस्तुंची 
खेरदी करुन पुरवठा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शहाआशझा- २०२२/ प्र.क्र. ७५(भाग-१)/का-१३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ४ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. शाआझा-२०१३/प्र.क्र.३४८/का-१३, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१३. 
2) शासन निर्णय, उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग,क्र.भांखसं-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ 
३) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक .डिसीटी २३१६/प्र.क्र.१३३/का-१४१७, दिनांक ५ 
डिसेंबर, २०१६ 
४) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.शाआशा-२०१७/प्र.क्र.३४१(भाग-१)/का-१३, 
दिनांक २९ एप्रिल, २०१७. 
५) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.शाआझा-२०१७/प्र.क्र.३४१(माग-१)/का-१३, 
दिनांक २ मे, २०१७. 
६) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.शाआशा-२०१५/प्र.क्र.३४१(भाग-१)/का-१३, 
दिनांक १५ जून, २०१७. 
७ शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र.डिसीटी २३१८/प्र.क्र.७२/का-१४१७, दिनांक ४ जून, २०१९ 
८) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांकः शाआझ्ा- २०२०/प्र.क्र.११७/का.१३-अ, 
दिनांक ३० डिसेंबर, २०२०. 
९) शासन शुध्दीपत्रक आदिवासी विकास विभाग, क्रमांकः शाआझा- २०२०/प्र.क्र. ११७/का-१३, 
दिनांक २ सप्टेंबर,२०२१. 
१०) शासन शुध्दीपत्रक, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांकः शाआझ्ा- २०२०/प्र.क्र. ११७/का-१३, 
दिनांक २७ सप्टेंबर,२०२१. 
११) शासन शुध्दीपत्रक, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांकः शाआझा- २०२०/प्र.क्र. ११७/का-१३, 
दिनांक २० जानेवारी, २०२३. 
१२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांकः शाआझा- ११२३/प्र.क्र.१६४/का.१३, 
दिनांक ३१ जुले,२०२३. 
१३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांकः शाआझा- २०२०/ प्र.क्र.११७/का-१३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट,२०२३. 
१४) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. शाआझ्ा-२०२३/प्र.क्र.६५/का.६(८)/७२६६, 
दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०२३ 
१५) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांकः शाआझा- २०२०/ प्र.क्र.9५ (भाग- 
१)/का-१३, दिनांक २७ सप्टेंबर,२०२३. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा- २०२२/ प्र.क्र. ७५(भाग-१/का-१३ 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांसाठी व त्यामधील 


विद्यार्थ्यासाठी विविध वस्तू/साहित्य खरेदीसाठी संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विविध 
स्तरावर वित्तीय अधिकार निश्चित केलेले आहेत. सदर वित्तीय अधिकार यापुढेही चाळू राहतील. 
उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाने संदर्भ क्र. २ येथील त्यांचे दि.१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
खरेदी धोरण निश्चित केले आहे. तर आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भ क्र. ६ येथील शासन 
निर्णयान्वये शासकीय आश्रमशाळांना अन्नधान्य, कडधान्य, इतर किराणा माल व अन्य वस्तूंचा 
पुरवठा तसेच विद्यार्थ्यासाठी विविध शैक्षणिक साहित्य, गणवेश व इतर वस्तूंचा पुरवठा 
करण्यासंदर्भात खरेदी धोरण निश्चित केले. तदनंतर विभागस्तरावर सुकाणू समिती स्थापन करुन 
संदर्भ क्र. ८ अन्वये खरेदी धोरण निश्चित केले. राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय 
आश्रमशाळांसाठी व त्यामधील विद्यार्थ्यासाठी विविध वस्तू/साहित्य खरेदीसंदर्भात सुसुत्रता 
राहण्यासाठी संदर्भ क्र. १४ अन्वये खरेदी धोरण निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, प्रस्तुत शासन 
निर्णयामध्ये काही बाबी समाविष्ट करण्याची आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नाशिक यांनी संदर्भ क्र. 
१४ अन्वये शिफारस केलेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र. १५ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित 
करुन सर्वसमावेशक नव्याने खरेदी धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद पार्श्वभूमी विचारात घेता, राज्यातील आदिवासी विकास 
विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा तसेच वसतीगृह व त्यामधील प्रवेशित विद्यार्थ्यासाठी यापुढे 
विविध वस्तू/साहित्य खरेदीसंदर्भात सुसुत्रता राहण्यासाठी वैयक्तिक वापराच्या ठराविक वस्तू 
तसेच सार्वजनिक वापराच्या वस्तुंसह अन्य वस्तु व खाद्यवस्तू खरेदीची आणि पुरवठयाची 
कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. शासकीय आश्रमशाळांसाठी खालील तक्त्यात नमुद समितीने रकाना क्र. २ येथील वस्तूंची 
खरेदी विहीत पध्दतीने करावी. 


अ.क्र खरेदी करावयाच्या वस्तू खरेदी समिती | खरेदीची पध्दत 
ष्य २ ३ ४ 
| शासकीय आश्रमशाळा आयुक्त, सदर वस्तूंची खरेदी 


१) अन्नधान्य,कडधान्य,इतर किराणा माल व | आदिवासी उद्योग विभागाच्या 
मसाले २) सुगंधी दुध (२०० मिली ), ३) | विकास यांच्या । खरेदी संदर्भातील 
आश्रमशाळांसाठी बेंचेस व फर्नीचर (लोखंडी | अध्यक्षतेखाली | मार्गदर्शक सूचना व 
पलंग, खुर्ची, टेबळ, डायनिंग टेबल,कपाट, | खरेदी समिती | याबाबतच्या 

प्रयोग शाळा, संगणक कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल | समिती क्र.(१ | आदेशातील 

व ग्रथांलय फर्निचर इ.) ४) ग्रंथालय व|. तरतुदीनुसार 
स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी उपयुक्त पुस्तके. ५) करावी. 

धान्य साठविण्यासाठी, स्वयंपाकासाठी, 
विद्यार्थ्यांना भोजनासाठी आवश्‍यक असणारी 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा- २०२२/ प्र.क्र. ७५(भाग-१/का-१३ 


सर्व प्रकारची भांडी. ६) आंथरुण, पांघरुण 
(सतरंजी, चादर, गादी, वुलन ब्लॅंकेट, 
बेडशिट, उशि, उशि कव्हर, इत्यादी. ७ 
R.O. प्लॅट /वॉटर फिल्टर बसविणे, ८) सर्व 
प्रकारचे मैदानी खेळ साहित्य व कवायती 
साहित्य. ९) अभ्यासक्रमावर आधारीत 
आवश्‍यक असणारे सर्व प्रकारचे विज्ञान 
साहित्य. १०) सी. सी. टि.व्ही. कॅमेरे व 
यंत्रणा. ११) ईनव्हर्टर, १२) मच्छरदाणी. १३) 
इन्सिनिरेटर, १४ ) अग्निडामन यंत्र, १५) 
बायोमेट्रीक मशिन्स, १६) सॅनेटरी नॅपकिन, 
(१७) गणवेश, (१८) पी.टी. ड्रेस, (१९) पी.टी. 
शुज व सॉक्स (२०) नाईट ड्रेस, (२१) शालेय 
साहित्य व ळेखन सामुग्री (संदर्भ क्र.४ येथील 
दि. २९/०४/२०१७ रोजीच्या झासन 
निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील प्रत्येक 
इयत्तेसाठी अ.क्र.२ येथे नमूद वस्तू जसे की, 
एक रेघी १७६ पेजेस वही, एक रेघी ७६ पेजेस 
वही, निबंध वही ७२ पेजेस, ड्रॉईंगवही ३६ 
पेजेस, आलेख वही ७६ पेजेस, प्रयोग वही, 
Wie नकाशा, कार्यानुभव det, es 
स्वंतत्र, कंपास पेटी, पोस्टर कलर 92 रंगाची 
पेटी, स्केच पेन १२ नग पॅकेट, एचबी पेन्सिल, 
खोड रबर, प्लास्टिक झार्पनर, प्लास्टिक 
फूट पट्टी, लिहिण्याचा पॅड, बॉलपेन, बॉलपेन 
रिफिळ ) 2) आश्रमझाळेतील 
विद्यार्थ्याकरिता दप्तर, (23) कपडे 
धुण्याकरिता वॉशिंग मशीन, (२४) फळा (ग्रीन 
व कॉर्क मेटॅलिक बोर्ड ) (२५) मुलींकरिता 
सॅनीटरी नॅपकीन वेडींग asi (२६) 
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात 
येणाऱ्या उत्तरपत्रिका, बारकोड, होलोग्राम 
स्टिकर व पुरवणी. (२७ राज्य स्तरीय क्रिडा 
स्पर्धेकरिता विद्यार्थ्यांसाठी लागणारे टी शार्ट, 
हाफ पॅन्ट, मुलींकरीता स्लॅक्स, शूज व 
सॉक्स, टोपी, ट्रॅक सूट व क्रिडा साहित्य, 
(२८) इ. २ री ते इ. १२ वी पर्यंतच्या 
विद्यार्थ्यांना शाळेय शिक्षणाच्या पुस्तकांवर 
आधारीत सराव मार्गदर्शक पुस्तिका (गाईड), 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा- २०२२/ प्र.क्र. ७५(भाग-१/का-१३ 


विविध व्यवसायमाला, इ. १०वी व इ. १२वी 
करीता अपेक्षित प्रश्नसंच इत्यादी उपयुक्‍त 
पुस्तके, (२९) डिजीटल लायब्ररी व स्पर्धा 
परीक्षासाठी अभ्यासिका, 


शासकीय वसतीगृह :- 

१) वसतीगृहासाठी आवश्‍यक फर्निचर तसेच 
संगणक कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल व ग्रथांलय 
फर्निचर इ. २) ग्रंथालय व स्पर्धात्मक 
परीक्षांसाठी उपयुक्‍त पुस्तके. ३) आंथरुण, 
पांघरुण (सतरंजी, चादर, गादी, वुलन 
ब्लॅंकेट, बेडशिट, vail, val कव्हर, 
इत्यादी. ४) R.O. प्लॅट /वॉटर फिल्टर 
बसविणे ५) सर्व प्रकारचे मैदानी खेळ साहित्य 
व कवायती साहित्य, ६) सी. सी. टि.व्ही. 
कॅमेरे व यंत्रणा. ७ ईनव्हर्टर, ८) मच्छरदाणी. 
९) इन्सिनिरेटर, १० ) अनिठामन यंत्र, ११ 
सॅनेटरी नॅपकिन, १२) चेहरा पडताळणी 


बायोमेट्रीक मशीन. 

शासकीय आश्रमशाळा अपर आयुक्त, | सदर वस्तूंची खरेदी 
१) शासकीय आश्रमशाळांतील विद्यार्थांसाठी | आदिवासी  । उद्योग विभागाच्या 
भाजीपाला, मटन, चिकन. विकास यांच्या | खरेदी संदर्भातील 
२) शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थांसाठी | अध्यक्षतेखाली | मार्गदर्शक सूचना व 
अंडी, केळी व क्रुतुनुसार उपलब्ध होणारी | समिती याबाबतच्या 
फळे.(३) विभागीय क्रिडा स्पर्धेकरिता । समिती क्र.(२) | आदेशातील 
विद्यार्थ्यांसाठी लागणारे ट्रॅक सुट, टोपी, तरतुदीनुसार 
स्पोर्ट शूज, सॉक्स व क्रिडा स्पर्धेकरिता करावी. 

लागणारे मर्यादीत क्रिडा साहित्य, स्पर्धा 

आयोजनाकरीता आवश्‍यक बाबी (भोजन, 

निवास, मंडप, प्रमाणपत्र छपाई, पंच 

मानधन, वाहतुक तसेच राज्यस्तरीय क्रिडा 

स्पर्धेसाठी भोजन, निवास, वाहतुक व्यवस्था, 

मंडप, प्रमाणपत्र छपाई, पंच मानधन) 

शासकीय वसतीगृह :- 

१) शासकीय वसतीगृहासाठी भोजन ठेके 

शासकीय आश्रमशाळा प्रकल्प सदर वस्तूंची खरेदी 
१) संगणक Hee व अनुषंगिक साहित्य. | अधिकारी उद्योग विभागाच्या 
2) आश्रमशाळेचे पेस्ट कंट्रोल यांच्या खरेदी संदर्भातील 
३) वसतीगृहाचे पेस्ट कंट्रोल, ४ इतर । अध्यक्षतेखाली ।मार्गदर्शाक सूचना व 
आवश्‍यक असणारी पाठयपुस्तके तसेच | समिती याबाबतच्या 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा- २०२२/ प्र.क्र. ७५(भाग-१/का-१३ 


सराव प्रश्नसंच, (५) प्रकल्प स्तरीय क्रिडा | समिती क्र.(३) आदेशातील 
स्पर्धासाठी विदयार्थ्यांना लागणारे टी शार्ट, तरतुदीनुसार 
हाफ पॅन्ट व मुलींकरीता स्लॅक्स व क्रिडा करावी. 
स्पर्धेसाठी लागणारे मर्यादीत क्रिडा साहित्य 
व स्पर्धेकरीता आवश्‍यक बाबी व व्यवस्था 


४. | शासकीय आश्रमशाळा मुख्याध्यापक | सदर वस्तूंची खरेदी 
१) केस कर्तन 2) दळण ३) सरपण ४) खड, यांच्या उद्योग विभागाच्या 
THR, हजेरी पुस्तक, विविध नोंदवहया इ., | अध्यक्षते खरेदी संदर्भातील 
4) आगपेटया 8६) विजेचे बल्ब व ट्यूब, ७ | खालील मार्गदर्शक सूचना व 
कंदिल व कंदिलाच्या काचा, ८) नायलॉन | समिती याबाबतच्या 
दोरी, ९) आश्रमशाळा /वसतीगृह स्तरावरील | समिती आदेशातील 
जडसंग्रहात समाविष्ठ असणा-या | क्र.४आओ) तरतुदीनुसार 
साहित्याची किरकोळ दुरुस्ती, १०) झाडू, करावी. 


खराटे, ११) स्वयंपाकासाठी गॅस, १२) बल्ब, 
१३) मेणबत्त्या, १४ कच-याच्या टोपल्या. १५) 
डस्टबीन १६) विज नसलेल्या ठिकाणी सौर 
कंदील १७ HSI. HAS /डिश HARM F 
शुल्क.१८) जनरेटरसाठीचा इंधन खर्च, १९) 
टॉयळेट व वॉशबेशिनच्या ठिकाणी साबण 
२०) भांडी धुण्याचा साबण. २१) टॉयलेट 
बाथरुम स्वच्छ करण्यासाठी आवश्यक 
डिर्टजन्ट २२) बाथरूमसाठी मग,बादली 
22) आरसा २३) घडयाळ २४ ग्रथांलयासाठी 
वर्तमानपत्रे व साप्ताहिक, (२५) शासकीय 
आश्रमशाळांमध्ये प्राथमिक उपचार पेटी 
(First Aid Kit). 


५. । शासकीय वसतीगृह शासकीय सदर वस्तूंची खरेदी 
१) ग्रथांलयासाठी वर्तमानपत्रे ती उद्योग विभागाच्या 
2) कचऱ्याच्या टोपल्या (Stes) प यांच्या खरेदी संदर्भातील 
३) पिण्याच्या पाण्यासाठी टाकी ध्यक्षतेखालील  मार्गदर्शाक सूचना व 
४ बादली,५) मग ६) पेला ७ ग्लास, ८) समिती याबाबतच्या 


) 
तिपाई ९) आरसा १०) घडयाळ ११) | समिती क्र.(४ब) आदेशातील 
टी.व्ही. व केबल  शुल्क,(१२) तरतुदीनुसार करावी 
वसतिगृहांमध्ये प्राथमिक उपचार पेटी 
(First Aid Kit). 


३. वरील तक्त्यामध्ये नमुद केलेल्या समित्यांची रचना खालीलप्रमाणे राहील: 


समिती क्रमांक.(१) 
१) आयुक्‍त,आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक : अध्यक्ष 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा- २०२२/ प्र.क्र. ७५(भाग-१/का-१३ 


२) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे व नाशिक : सदस्य 
३) उद्योग सहसंचालक (विभागीय कार्यालय)/ प्रतिनिधी - सदस्य 
x) विभागीय अधिकारी(लेखा व कोषागारे)/ प्रतिनिधी | सदस्य 
५) सह/उप आयुक्त (शिक्षण), आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक : सदस्य 


६) सह संचालक (अर्थ व लेखा), आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. : सदस्य-सचिव 


समिती क्रमांक (२) 
१) सबंधित अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास : अध्यक्ष 
2) उद्योग सह संचालक ( विभागीय कार्यालय) / प्रतिनिधी - सदस्य 
३) सहाय्यक आयुक्त ( वित्त), अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास रु सदस्य 
४) सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी ( शिक्षण) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास : सदस्य 
५) सबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांच्या 
अखत्यारितील दोन प्रकल्प अधिकारी : सदस्य 
६) सहाय्यक आयुक्‍त, अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास : सदस्यसचिव 
समिती क्रमांक (३) 
१) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प : अध्यक्ष 
२) महाव्यवस्थापक (जिल्हा उद्योग केंद्र) व सदस्य 
३) लेखा व कोषागारे या कार्यालयाचा गट-ब दर्जाचा अधिकारी/ प्रतिनिधी : सदस्य 
४) सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी(पुरवठा), ए.आ.वि. प्रकल्प कार्यालय : सदस्य 
५) वरिष्ठ मुख्याध्यापक, शासकीय आश्रमशाळा र सदस्य 
६) वरिष्ठ Tews AIG वसतीगृह ठ सदस्य 
७ लेखाधिकारी/सहाय्यक लेखाधिकारी, ए.आ.वि. प्रकल्प कार्यालय  : सदस्य सचिव 


टिप :- जिल्हा स्तरावरील प्रकल्प कार्यालयांच्या समितीमध्ये महाव्यवस्थापक ( जिल्हा उद्योग केंद्र ) 
हे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून काम पाहतील. 


समिती क्रमांक (४) (अ) शासकीय आश्रमशाळा 


१) मुख्याध्यापक - अध्यक्ष 
2) प्रकल्प अधिकारी कार्यालयातील प्रतिनिधी ; सदस्य 
३) अधिक्षक(पुरुष) न सदस्य 
४ शाळाव्यवस्थापन समितीचे एक सदस्य. : सदस्य 
५) वरीष्ठ शिक्षक/वरीष्ठ शिक्षिका(माध्यामिक) | सदस्य 
६) अधीक्षिका(स््री) | सदस्य-सचिव 


टिप :- ज्या आश्रमशाळेच्या ठिकाणी प्राथमिक मुख्याध्यापक व माध्यमिक मुख्याध्यापक ही दोन्हीही 
पदे मंजुर असतील, त्या ठिकाणी प्राथमिक मुख्याध्यापक हे समितीचे सदस्य म्हणून काम बघतील. 


समिती क्र.(४)(ब) शासकीय वसतीगृह 
१) गृहप्रमुख/गृहपाल र अध्यक्ष 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा- २०२२/ प्र.क्र. ७५(भाग-१/का-१३ 


२) प्रकल्प अधिकारी कार्यालयातील प्रतिनिधी : सदस्य 
३) उपलेखापाल/वरीष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक ऱ सदस्य सचिव 


टिप:- ज्या वसतिगृहाच्या ठिकाणी गृहप्रमुख हे पद मंजूर असेल, त्या ठिकाणी गृहपाल हे समितीचे 
सदस्य म्हणून काम बघतील. ज्या वसतीगृहाच्या ठिकाणी उपलेखापाल हे पद मंजूर नसेल, त्या 
ठिकाणी वरीष्ठ लिपिक हे समितीचे सदस्य म्हणून काम बघतील. तसेच, ज्या ठिकाणी उप 
लेखापाल व वरीष्ठ लिपिक दोन्ही पदे मंजूर नसतील, त्या ठिकाणी कनिष्ठ लिपीक हे समितीचे 
सदस्य म्हणून काम पाहतील. 


४. खरेदी संदर्भात सर्वसाधारण सुचना:- 

४.१ विविध साहित्य व वस्तूंची खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. १.१२.२०१६ च्या 
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. खरेदी संदर्भात उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश लागू राहतील. 

४.२ शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहांसाठी खरेदी करण्यासाठी उपरोक्तप्रमाणे स्थापन 
केलेल्या समित्यांनी त्या-त्या प्रधिकाऱ्यांना प्राप्त वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेत खरेदीसाठीचे 
अंदाजपत्रक तयार करुन निविदेच्या अटी-शार्ती निश्चित कराव्यात. 

४.३ प्रस्तुतच्या अटी-शर्ती निश्चित करतेवेळी, सबंधित खरेदी समित्यांनी उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या “शासकीय विभागाने 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची नियमपुस्तिकेत विहीत केलेली 
कार्यपध्दती तसेच शासनाचे प्रचलित नियम व Central Vigilance Commission (CVC) यांची 
मार्गदर्शक तत्वे यांचा आधार घ्यावा. 

४.४ संबंधित खरेदी समिती/कार्यलयांनी त्यांच्या वित्तीय अधिकार मर्यादेबाहेरील अंदाजपत्रके 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेसाठी संबंधित वित्तीय प्राधिकार असणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे 
सादर करावेत. 

४.५ CRIA खरेदी समित्यांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना (१) प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, (2) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, (३) आयुक्‍त, 
आदिवासी विकास, आयुक्‍ताळय आणि (४) शासन स्तरावरुन त्यांच्या वित्तीय मर्यादेत 
प्रशासकीय मान्यता द्यावी. 

४.६ उपरोक्तप्रमाणे प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे निविदा दस्ताऐवज तयार करुन त्या- त्या 
खरेदी समितीच्या स्तरावरुन ई-निविदा प्रसिध्द करण्यात यावी. 

४.७ प्रस्तुत ई-निविदेतील न्युनतम दरधारक (L-9) यांना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या “शासकीय विभागाने करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची नियमपुस्तिकेत विहीत केळेली कार्यपध्दती तसेच 
शासनाचे प्रचलित नियम व Central Vigilance Commisson (CVC) यांची मार्गदर्शक 
तत्वे विचारात घेऊन त्या- त्या प्राधिकाऱ्यांनी त्यांना प्राप्त प्रशासकीय / वित्तीय अधिकार 
मर्यादेमध्ये निविदा अंतिम कराव्यात. 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा- २०२२/ प्र.क्र. ७५(भाग-१/का-१३ 


४.८ निविदा अंतिम करण्यापुर्वी निविदा gd (Pre bid) बैठक घेण्यात यावी, जेणेकरून 
निविदाधारकांच्या निविदेसंदर्भातील अडचणी वेळीच निदर्शनास येवून त्याची त्वरीत 
सोडवणूक करता येईल. 

४.९ आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना असलेल्या वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादे बाहेरील 
अंतिम केलेल्या निविदांची शासन स्तरावर मान्यता घेण्यात यावी. 

४.१० शासनाने विहीत करून दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे निविदा मागविण्याची कार्यवाही करावी. 
विद्यार्थाना वस्तू/सुविधा वेळेवर न मिळाल्यास संबंधीतास जबाबदार धरण्यात येईल. 

४.११ वित्त विभागाने खरेदीच्या संदर्भात वेळोवेळी लागू केलेले निर्बंध लागू राहतील. 

५. अन्नधान्य, कडधान्य व इतर किराणा माल :- 

५.१ आयुक्‍त,आदिवासी विकास यांचे अध्यक्षतेखालील समिती क्रमांक १ ने शासकीय 
आश्रमशाळांना पुरवठा करावयाच्या अन्नधान्य,कडधान्य व इतर किराणा माल याचा दर्जा 
ठरवावा व तितक्या मालाची ई निविदा मागवून उपरोक्तप्रमाणे खरेदी बाबतची कार्यवाही 
करावी. 

५.२ खरेदी केलेल्या अन्नधान्याचा पुरवठा, पुरवठादाराने प्रत्येक महिन्याळा शाळा स्तरावर 
करावा. मुख्याध्यापक व अधिक्षक यांनी दिलेली पोहच पावतीसह देयके तसेच समाधानकारक 
प्रयोगशाळा चाचणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यासाठी एकूण रकमेच्या ९० टक्के रक्‍कम 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी संबंधित पुरवठादारास अदा करावी. उर्वरीत १० 
टक्के रकमेचे प्रदान पुरवठ्याबाबतच्या तक्रारींची पडताळणी /निवारण झाल्याबाबत प्रकल्प 
अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर करण्यात यावे. 


६. अंडी,केळी,दुध/नाचणी/इतर फळे यांचा पुरवठा :- 

६.१ शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना प्रत्येक दिवशी एक अंडे, एक केळी व २०० मि.लि.दूध 
याचा पुरवठा करावा. सदर वस्तुंचा दररोज पुरवठा होतो किंवा कसे, याची खात्री होण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी व खात्री झालीनंतरच देयके अदा करण्यात यावीत. 

६.२ संबधित अधिकाऱ्यांनी नियमित मासिक भेटीच्या वेळी जेवण, नास्ता, अल्पोहार, अंडी, केळी 
दररोज मुलांना देण्यात येत असल्याबाबतची खातरजमा करावी व त्याबाबतची नोंद भेट 

दिल्याच्या तारखेस आपल्या सहीनिश्ी आव्यक त्या रजिस्टर मध्ये करावी. क्षेत्रीय 
अधिकाऱ्यांनी भेटी दरम्यान पुरवठा करण्यात येणाऱ्या वस्तू/खादयपदार्थांबाबत 
आश्रमशाळेतील मुलांकडे त्यांना विश्वासात घेऊन खाजगीरित्या विचारणा करावी. पुरवठा 
किंवा गुणवत्तेबाबत काही तक्रार असल्यास त्याची तातडीने दखल घेऊन कारवाई करावी. 


७. भाजीपाला व मटण / चिकन इ. पुरवठयाबाबत :- 

शैक्षणिक वर्षातील प्रत्येक सत्रासाठी शासकीय आश्रमशाळांना लागणारा भाजीपाला, कांदे, 
बटाटे, अंडी, केळी, मटण / चिकन इ. साठी ई-निविदा मागवून अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास 
यांचे अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत विहित कार्यपध्दतीनुसार खरेदी करावी. 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा- २०२२/ प्र.क्र. ७५(भाग-१/का-१३ 


८. इंधन पुरवठ्याबाबत:- 
८.१ राज्यातील आश्रमशाळा व वसतिगृहांना ज्या ठिकाणी अद्याप गॅस पुरवठा झालेला नसेल, तेथे 


प्रकल्प अधिका-यांनी संबंधित अपर आयुक्तांच्या मान्यतेने एका महिन्याच्या आत गॅस पुरवठा 
करण्याची व्यवस्था करावी. गॅस पुरवठा नियमित होऊ शकत नसेल तर, अधिक्षक यांनी 
सरपणाची वनविभाग किंवा वनविकास महामंडळाच्या आगारातून त्यांच्याकडे लेखी संपर्क 
साधून आगाऊ मागणी नोंदवून प्राधान्याने खरेदी करावी. तसेच सरपणाची खरेदी 
आकारमानाऐवजी वजनावर करण्यात यावी. खरेदीच्या वेळेस अधिक्षक यांनी लिलावात भाग 
घेऊ नये. महामंडळाने ठरविलेल्या हातच्या किंमतीस सरपण पुरवण्याची विनंती करावी. 


८.२ सरपण किंवा गॅस सिलींडर यांच्या वाहतुकीसाठी संपूर्ण वर्षासाठी ठेकेदार व वाहतुकीचे दर 


प्रत्येक वर्षी मुख्याध्यापक यांचे अध्यक्षतेखाळीळ समितीने निश्चित करुन घ्यावेत. वनविभाग व 
वनविकास महामंडळाने आवश्‍यक तेवढे सरपण उपलब्ध नसल्याचे लेखी कळविल्यास अशा 
अपवादात्मक परिस्थितीत निविदा मागवून समितीने खरेदी करावी. 


९. किरकोळ वस्तुंच्या खरेदीबाबत:- 


१०. 


११. 


प्रकल्प अधिका-यांनी शासकीय आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांना मंजूर तरतुदीनुसार रु. 
२५,०००/- एवढी रक्‍कम उपलब्ध करुन द्यावी. संबंधित मुख्याध्यापकांनी परिच्छेद २ मधील 
तक्त्यातील अनुक्रमांक-४ येथे नमूद केलेल्या वस्तूंची खरेदी स्थानिकरित्या विहित पध्दतीने 
करावी. किरकोळ आगाऊ रकमेतूनच केवळ तातडीच्या बाबीवर खर्च करावा. वरील आगाऊ 
रकमेतून जेवढी रक्‍कम खर्च झाली असेल तेवढी रक्‍कम मिळण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी 
प्रकल्प अधिका-यांना वेळोवेळी देयके सादर करावी. याचा अर्थ असा आहे की, कोणत्याही 
वेळी त्यांच्याकडे रु. २५,०००/- पर्यंतची रक्‍कम हाती असावी. 

संबंधित प्रकल्प अधिकारी व अपर आयुक्त यांनी त्यांच्या नियमित भेटीव्यतिरिक्‍त इतर 
दिवशीही अचानक भेटी देऊन विदयार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या वस्तू / पदार्थांची तपासणी 
करावी. सदर वस्तू/पदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत काही कमतरता आढळून आल्यास त्याबाबत 
संबंधितांवर आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 

शासकीय आश्रमशाळांतील विद्यार्थांना शालेय अभ्यासक्रमावर आधारीत सर्व प्रकारची 
पाठ्यपुस्तके, सर्व शिक्षा अभियान योजनेतंर्गत प्राप्त होणारी पाठ्यपुस्तकांची आगाऊ मागणी 
प्रकल्प अधिकारी यांनी महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाच्या जवळच्या 
आगाराकडे नोंदवावी. सदरील पाठयपुस्तके विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होतील याची प्रकल्प 
अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 


१२. विविध साहित्य व मालाचा पुरवठा करण्याकरीता विहित कालावधी.:- 


आश्रमशाळा व वसतिगृहांना पुरविण्यात येणा-या विविध साहित्य व मालाचा पुरवठा 


करण्याकरीता कालावधी खालील प्रमाणे विहित करण्यात येत आहे. सदर कालावधीनुसार खरेदी 


व पुरवठयाची कार्यवाही न झाल्यास त्याबाबतच्या विलंबास संबंधीत अधिकारी जबाबदार राहतील. 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा- २०२२/ प्र.क्र. ७५(भाग-१/का-१३ 


निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठा करावयाच्या वस्तूंचे वेळापत्रक 


६) शालेय साहित्य व 
ख सामुग्री (७) 
|ंथरूण-पांघरूण 

आवर्यकतेप्रमाणे), (८) 


ब पटटी  / 
आसनपटटी, (९) 
भ्यासक्रमावर आधारीत 


यक असणारे सर्व 
प्रकारचे विज्ञान साहित्य, 


अ. वस्तुचे / साहित्याचे | निविदा | पुरवठा मागणीनुसार विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी 
क्र. नाव मागविण्याचा | आदेशा पुरवठयाचा| साहित्य | निहाय 
कालावधी | देण्याचा । कालावधी | वाटप | वाटपाचा 
कालावधी याच] अहवाल 
काळावधी सादर 
करण्याचा 
कालावधी 

१ | २ 3 8 4 & 9 

| अन्नधान्य, कडधान्य व| दि.१५ दि.१६ |॥३१मे पासून षि पुरवठया 

सर्व किराणा माल/ जानेवारी । मार्च ते ३१ । प्रत्येक नंतर १५ 
पर्यंत मार्च दोन दिवसात व 
महिन्याला नंतर प्रत्येक 

शाळेला महिन्यास 

२ अ  भाजीपालाव प्रथम दि. १५ त्याच १ प्रत्येक 
मटन / चिकन इत्यादी. | सत्रासाठी | एप्रिल ते । दिवशी महिन्यास 

१मार्च । ३० एप्रिल 
पर्यंत व आणि 
व्दीतीय । दि.१५ 
सत्रासाठी | ऑक्टोबर 
१ सप्टेंबर | ते ३० 
पर्यंत । ऑक्टोबर 
ब) अंडी, सुगंधी दुध, | दि.१५ दि. १६ प्रत्येक | त्याच । प्रत्येक 
केळी व क्रुतुनुसार | जानेवारी । मार्च ते३१ | दिवशी | दिवशी | महिन्यास 
उपलब्ध होणारी फळे | पर्यंत मार्च 
इत्यादी. 

३ १), गणवेश, (2) पी.टी. दि.१५ | १६मार्चते | १५ ते ३० प्रथम । सत्र सुरू 
ड्रेस (३), पी.टी. शुज व| जानेवारी | ३१मार्च मे सत्र सुरू झाल्या 
[क्स (४ सॅनेटरी पर्यंत होताना | नंतर एक 
नॅपकिन (५) नाईट ड्रेस, महिन्यात 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा- २०२२/ प्र.क्र. ७५(भाग-१/का-१३ 


१०) खडू, फळा (ग्रीन व 
र्क मेटॅलळिक बोड) , 
, हजेरी पुस्तक, 
विविध नोंदवहया, ११) 
प्तर, १२) प्रथमोपचार 


पेटी 

8 १) ara | आवश्यकते | आवश्यकते | आवश्यकते आवश्यकते पुरवठया- 
साठविण्यासाठी, प्रमाणे । प्रमाणे प्रमाणे प्रमाणे । नंतर एक 
स्वयंपाकासाठी, महिन्यात 


विद्यार्थ्यांना भोजना- 
साठी आवश्यक सर्व 
प्रकारची भांडी साहित्य 
२) सर्व प्रकारचे मैदानी 
खेळ साहित्य व कवायती 
साहित्य, क्रिडा 
स्पर्धिसाठी  आवड्यक 
गणवेश व इतर साहित्य 
३) सर्व प्रकारचे फर्निचर 
साहित्य ,४) ३ 0 प्लांट 
बसविणे/ वॉटर फिल्टर, 
५) आगपेटया, ६) बॅटरी/ 
बॅटरी सेल, ७) कंदिल/ 
कंदिलाच्या काचा ८) 
नायलॉन दोरी, 

९) विद्यार्थ्यांसाठी बेंचेस 
q फर्नीचर, १० 
प्रयोगशाळेस 
अनुषंगिक फर्निचर , 
११) संगणक, इंटरनेट 
युपीएस, प्रिंटर्स 
स्कॅनर्स, फॅक्समशीन व 
संगणक फर्निचर 
इत्यादी, १२) ग्रंथालय 
व स्पर्धात्मक 
परिक्षेसाठी उपयुक्‍त 
पुस्तके,१३) बोरिक 
पावडर,१४) झाडू / 
खराटे, 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा- २०२२/ प्र.क्र. ७५(भाग-१/का-१३ 


१५ स्वयंपाकासाठी 
गॅस, १६) विजेचे बल्ब, 
१७ मेणबत्त्या, १८) 
बीन. १९) सॅनीटरी 
नॅपकीन वेडींग मशीन व 
न्रि 

२०) सी.सी.टी.व्ही. २१) 
दळण. २२ ) SAA 
यंत्र, २३) चेहरा 
पडताळणी बायोमेट्रीक 
मशीन, २४) वॉशिंग 
मशीन, २५) 
उत्तरपत्रिका, बारकोड, 
होलोग्राम स्टिकर व 
पुरवणी 


५ । सरपण १५मार्च | १६मार्चते | १५ ते३० | ७जुन | ३०जुन 
३० एप्रिल मे 


१३. उपरोक्तसर्व साहित्य हे त्या- त्या स्तरावर खरेदी प्रक्रिया करतांना संदर्भाधिन क्र. २ येथील 
उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ०१.१२.२०१६ व त्यांसंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित 
होणा-या शासन आदेशातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

१४. सर्व क्षेत्रीय अधिकारी यांनी वरील सुचनांचे पाळन करावे व विहित कार्यपध्दतीनुसार 
खरेदीची कार्यवाही करावी व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा त्रैमासिक अहवाल सर्व अपर 
आयुक्तांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

१५. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३१२०४१२३९४६०६२४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
Vid F S | N G DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=5494d2ad3a3bc5ddd66daf9a8f1 7ceecSe2d7d4b6a8bba 

99c51d275801bcdf1b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
FATTE S | N G VASAVE serialNumber=2182F4F20DAA6841AB430B2FD812E7B5D3A883E 

72EFA574CASE29FF528BC8015, cn=VUESING FATTESING VASAVE 

Date: 2023.12.04 12:45:05 +05'30' 

( वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 
३) मा. उपमुख्यमंत्री ( गृह) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा- २०२२/ प्र.क्र. ७५(भाग-१/का-१३ 


) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 

) मा.मंत्री (आदिवासी विकास ), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई :- Yoo ०३२. 
६) सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

) सर्व मा. विधानसभा सदस्य./विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई 


) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
९) अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
qo) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
११) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
१२) निबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, / नागपूर / औरंगाबाद खंडपीठ. 
१३) सरकारी अभियोक्ता, मा .उच्च न्यायालय, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद. खंडपीठ 
१४) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
१५) सर्व जिल्हाधिकारी. 
१६) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 
१८) शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१९) शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२०) शिक्षण संचालक, (माध्यमिक ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२१) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
२२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
28) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


सर्व उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, अर्थ व लेखा, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
३०) उप सचिव ( व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३१) सर्व मुख्याध्यापक, शासकिय आदिवासी आश्रमशाळा 

३२) निवडनस्ती (का-१३) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


